मौजे अब्दुललाट (ता.शिरोळ, जि. कोल्हापूर) 
येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु -२४१८/प्र.क्र.५४/पापु १८(१७) 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ११ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 


१) प्रशासकीय मान्यता, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा ठराव क्र.५, दि. १५/१०/२०१० 
२) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, यांचे पत्र, क्र.जा.क्र/ग्रा.पा.पु.वि. 
/जि.प.को./कावि/८/७४७/१८, दिनांक २३/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मौजे अब्दुललाट (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भीय क्रमांक १ अन्वये मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. संदर्भ क्रमांक २ 
अन्वये कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी अंदाजपत्रकास सुधारीत करण्याची 
मागणी केलेली आहे. त्यानुसार, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांनी प्रस्तुत नळ पाणी 
पुरवठा योजनेच्या सुधारीत आराखडयास व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 


संदर्भाधिन पत्र क्रमांक २ अन्वये शासनास सादर केला होता. तद्नुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या सुधारीत 
आराखडयास व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मौजे अब्दुललाट (ता. शिरोळ, जि.कोल्हापूर येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
रुपये ५३३.८४ लक्ष (ढोबळ) (अक्षरी रु. पाच कोटी तेहतीस लक्ष चौर्‍याऐंशी हजार फक्त ) एवढ्या 
सुधारीत किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अटी 
१. उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे ३ महिन्यात पूर्ण करावीत. 
२. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 
देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकःग्रापापु - २४१८/प्र.क्र.५४/पापु १८(१७) 


३. 


ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोल्हापूर यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात 
पूर्ण झाळी आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना 
प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित 
ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा 
पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 


. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 


येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री 
नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत 
मिळणार नाही. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा 


परिषद) योजना हस्तांतरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 


देखाभाल दुरुस्ती अभावी 9 वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment 
of electricity ७॥9 बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या 
सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी 
संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 

हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची जबाबदारी 


संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


०२. या योजनेच्या सुधारीत किंमतीतील वाढीव खर्च रुपये १४०.५५ लक्ष ( अक्षरी रुपये एक कोटी 


चाळीस लक्ष पंचावन्न हजार फक्त) हा मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जिवन मिझन) ( राज्य हिस्सा) ( 
२२१५ २०७१) या लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय PAH ATTY - २४१८/प्र.क्र.५४४/पापु १८(१७) 

०३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
५७/व्यय३/दि. ०९/०२/२०२१ व क्र. व्यअस-२०२१/प्र. क्र. १०१/अर्थ-२, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०६१२०६२१६४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by RAVINDRA GORAKH 
BHARATE 
IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mahar 
2.5.4.20=962e74617e9bbOcdcfad343caSdc2 
58423ad4dd919bcae9a0b9fc9b413b60b, 
donym=70D3D439CAAEA9606F4BC7818E 


BB80F4CAED8330, 
-FD232EB47EB633CB760C7BD2A 


ialNumb« 
B H A RA T F CF421B01B1DA040DC965254760018B5F4E33B 
ES, cn=RAVINDRA GORAKH BHARATE 


Date: 2022.01.11 17:08:26 +05'30' 


(रविंद्र गो. ARTA) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रलालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव,मंत्रलालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


4 


जिल्हाधिकारी कोल्हापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 


-८४) 


&. 


won 


90) Fa संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
१२) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे 
१३) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई 
१४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
) 
) 
) 
) 


१५) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

१६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, कोल्हापूर 

१७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
१८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःग्रापापु - २४१८/प्र.क्र.५४/पापु १८(१७) 
१९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२१ मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


२२) कार्यासने (पापु-०४ व २०), पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२३) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


